नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 

श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, 
अमरावती व्दारा संचलित अंबादासपंत वैद्य 
क्रीडा विद्यापीठ (अभिमत विद्यापीठ) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २२ मे, २०२४ 


संदर्भ : - 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-३०२२/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. क्रीडासू-३०२३/प्र.क्र.१९०/क्रीयुसे-१ 


प्रस्तावना:- 


मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या 


मंजूरीनुसार श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती व्दारा संचलित डिग्री कॉलेज ऑफ 


फिजीकल एज्युकेडान, अमरावती या महाविद्यालयास अभिमत क्रीडा विद्यापीठ दर्जा देणेबाबत 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी राज्य शासनाचे SHIT (Letter of 


Commitment) देण्याबाबत शासन निर्णय, दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ अन्वये निर्णय घेण्यात आळा 


आहे. त्यानुसार सदरहु महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या संदर्भातील 


खर्च विभागामार्फत आगामी आर्थिक वर्षापासून करावा लागणार असल्याने नवीन लेखाशिर्ष 


उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार “श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती व्दारा 


संचलित अंबादासपंत वैद्य क्रीडा विद्यापीठ (अभिमत विद्यापीठ)” या योजनेकरिता खालील प्रमाणे नवीन 


लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
2208 - HIST व युवक सेवा, 
१०४ - क्रीडा व खेळ, 
(४२) अभिमत क्रीडा विद्यापीठ 
(४२) (०१) श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती व्दारा संचलित अंबादासपंत वैद्य 
क्रीडा विद्यापीठ (अभिमत विद्यापीठ) 
(२२०४ ५८४२) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


सं.सं : ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-१७९/२०२३-२४/१२३०, दिनांक 


२३/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


५७२/व्यय-५, दिनांक १६ मे, २०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५२२१४३८२९०९२१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2024.05.22 14:57:38 +05'30' 


(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
र 
S 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


१०. 
Ass 
१२. 
चेर: 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२२. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
30. 
३१. 
२२. 
३३. 
२३४. 
३५. 


मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचालक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

नियोजन विभाग (का-१४११/ का-१४१३/का-१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


